उप संचालक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ यांच्या 
अधिपत्याखालील उपजिल्हा रुग्णालय, 
बारामती, जि.पुणे येथील ४९ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१४९ /आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १६ एप्रिळ,२०१८. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्रक्र-१२४/आरोग्य ३(ओ), 
दि.८.२.२०१८. 
२) सहसंचालक (रुग्णालये), आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्र. संआसे/कक्ष ३/ टे-५अ/पुणे/ 
अपदे/३३४९६-९७/१८, दि.९.४.२०१८. 
३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 
झासन निर्णय:- 


संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये उप संचाळक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ, पुणे यांच्या 
अधिपत्याखालील उपजिल्हा रुग्णालय, बारामती, जि.पुणे येथील ४९ अस्थायी पदाना दि.१.१.२०१८ 
दि.२८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ४९ अस्थायी पदाना शासन निर्णय 
वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन राहून दिनांक 
१.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च 
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक आर-१ 
२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१-नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकीत्सा 
११०-रुग्णालये व दवाखाने 
११०-७- पंचचार्षिक योजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत योजना 
(0)(09)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापन्नेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने 
(२२१० ०२२६) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१४९/आरोग्य ३(अ) 


प्रत, 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ १६ / 
आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१३१९१७१५२६१७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


११. 


Digitally signed by Rajendra 


1 Sh ji Kaurt 
R च] e a d fa DN: CN पदाचा Shamraoji 
., Kaurte, C= IN, S= 
Mah htra, O=G t 
Sham FAOJ! oftiaharashtra, OU = Public 
Health Department 


Kau rte Baer tad 11:25:51 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


आयुक्‍त,आरोग्यसेवा, आयुक्‍तालय,आरोग्य भवन, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ,पुणे 

जिल्हा शल्य चिकीत्सक, पुणे 

वैद्यकीय अधिक्षक,उपजिल्हा रुग्णालय, बारामती,जि.पुणे 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
. वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 

१०. 


अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (आरोग्य-३ 31) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 
पुणे मंडळ, पुणे यांच्या अधिपत्याखालील उपजिल्हा रुग्णालय, बारामती येथील ४९ अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवणेबाबत. 


अ. | पदनिर्मितीचा पदनाम पद वेतनश्रेणी ज्या शासकीय लेखाशिर्ष 
क्र. । शासन निर्णय, संख्या आदेशान्वये पदे 
क्रमांक व दिनांक चालू ठेवली त्याचा 
क्रमांक व दिनांक 
Ee शासन निर्णय क्र. | बधिरीकरण झास््रज्ञ GT 2 शिक १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४०० | सार्वजनिक आरोग्य | मागणी क्रमांक आर-१ 
२ | पदीन २०१३/ वैद्यकीय अधिकारी (भिषक) वर्ग २ शिव १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४०० | विभाग शासन २२१०- वैद्यकीय सेवा व 
3 । प्र.क्र.१४१/ वैद्यकीय अधिकारी (बालरोग) वर्ग २ बिती १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४०० | निर्णय क्र.अस्थायी सार्वजनिक आरोग्य 
४ | आरोग्य ३, वैद्यकोय अधिकारी (अस्थिव्यंग) वर्ग २ | 9 | १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४०० | २०१७/ प्रक्र.१२४/ log नागरी आरोग्य सेवा - 
g | दि.१३.५.२०१४ | वैद्यकीय अधिकारी (नेत्रशल्यचिकित्सा) वर्ग र | १ | १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४०० | आरोग्य-३अ, विषम चिकित्सा 
व वैद्यकोय अधिकारी (दंतचिकित्सा) वर्ग २ | 9 | १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४०० दि.८.२.२०१८ ११०- रुग्णालये व दवाखाने 
७ वैद्यकोय अधिकारी (अपघात कक्ष) वर्ग २ 8 । १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४०० ११०- ७ पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
é वैद्यकोय अधिकारी वर्ग ३ | 9 | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० योजना - राज्य योजनांतर्गत 
8 सहाय्यक अधिसेविका, वर्ग ३ | 9 | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० योजना 
| १० | परिसेविका 4 | ९३००-३४८० ग्रेड पे ४३०० ( ०६ मुफसल क्षेत्रातील 
Fag q अधिपरिचारिका २० ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० अध्यापनेत्तर शासकीय रुग्णालये 
१२ भौतिकोपचार तज्ञ धिक ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० व दवाखाने 
१३ आहार तज्ञ शिवा ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० (२२१० ०२२६) 
१४ रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ 2 | ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० 
१५ क्ष-किरण तंत्रज्ञ za 9300-38200 ग्रेड पे ४२०० 
१६ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ बिड ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० 
१७ ईसीजी तंत्रज्ञ बि ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० 
१८ औषध निर्माता २ | ५२००-२०२०० ग्रेड पे २८०० 
१९ प्रयोगशाळा सहाय्यक वर्ग ३ २ | ५२००-२०२०० ग्रेड पे २००० 
२० प्रशासकीय अधिकारी वर्ग २ विवा ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० 
४९ 


एकूण 


